विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका - 2098 च्या 
कामासाठी नियुक्त केलेल्या पोलीस अधिकारी व 
कर्मचारी यांना पारिश्रमिक/ मानधन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निभत्ता-०४१४/ प्र.क्र.६५/विशा-१अ 
दुसरा मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ मार्च, २०२०. 
वाचा :- 9) शासन निर्णय क्र.निभत्ता ०४१४ / प्र.क्र.६५/ विशा १, दिनांक १६.११.२०१७. 
२) पोमसं/२१/७२७२/1.७.€./१६०/२०१४ दिनांक १२.०७.२०१९ 
३) जा.क्र.१८९८/अपोआ/संवसु/१९ दिनांक ०८.०५.२०१९. 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र राज्यात दि. १५ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी एकाच टप्प्यात विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका 
शांततेत पार पडलेल्या आहेत. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाल्यापासून ते 
निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये, पूर्ण वेळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्‍त 
केलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना समक्रमांकाच्या दिनांक १६.११.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये पारिश्रमिक / मानधन मंजूर करण्यात आले आहे. 

त्यापैकी काही पोळीस अधिकारी / कर्मचारी यांचे पारिश्रमिक / मानधन सन २०१७-१८ या वित्तिय 
वर्षामध्ये आहरित केलेले नाही. सदर पारिश्रमिक संबंधितांना अदा करण्याच्या अनुषंगाने सदर 
पारिश्रमिकाचा खर्च वित्तिय वर्ष २०१९ - २० च्या मंजूर खर्चातून करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्यातील विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका-२०१४ ची अधिसूचना जारी झाल्यापासून ते 
निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये पूर्ण वेळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्‍त 
केलेल्या पोळीस अधिकारी व कर्मचारी यांना पारिश्रमिक / मानधन देण्यास दिनांक १६.११.२०१७ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. तथापि, पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तसेच, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारीतील काही घटक कार्यालयातील पोलीस अधिकारी / कर्मचारी 
यांचे पारिश्रमिक / मानधन सन २०१७-२०१८ मध्ये आहरित केलेले नाही. सदर पारिश्रमिक संबंधितांना अदा 
करण्याच्या अनुषंगाने सदर पारिश्रमिकाचा खर्च वित्तिय वर्ष २०१९ - २०२० या आर्थिक वर्षाच्या त्या त्या 
विभागाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यास पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व अपर पोलीस 
आयुक्त, संरक्षण व सुरक्षा यांचे कार्यालय, मुंबई यांनी शासनास केली आहे. त्यानुसार सदर मानधन / 
पारिश्रमिक सन २०१९ - २०२० या वित्तिय वर्षाच्या उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. पोलीस महासंचालक यांच्या अखत्यारीतील घटक कार्यालयातील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ 
मधील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे पारिश्रमिक/मानधन यावर होणारा खर्च, “मागणी क्र.बी-१, २०५५ 
पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोलीस बल, दत्तमत (२०५५ ०१६८), (०१) वेतन” या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१९ - २०२० या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः निभत्ता-०४१४/ प्र.क्र.६५/विशा-१अ 


३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारीतील घटक कार्यालयातील सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट- ब मधील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे पारिश्रमिक / मानधन यावर होणारा खर्च, मागणी क्र. 
*“ बी-१, २०५५ पोलीस, (02) शहर पोलीस, (०२) (09) शहर पोलीस - आस्थापना, दत्तमत (२०५५ ००९७) 
(09) वेतन ” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१९ - २०२० या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

४. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या अनौचारीक संदर्भ 
क्र. २७४/१७/व्यय-७, दिनांक २८.०९.२०१७ अन्वये त्या विभागांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३०३१५१३०६२१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Deepak Sowa ..... 
Tukaram Kharat : 
(दि. तु. खरात) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा / विधान परिषद. 


५. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

९. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई./पुणे/नाशिक 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१२. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

१३. पोलीस अधीक्षक, रायगड/अहमदनगर/धुळे/औरंगाबाद/रत्नागिरी. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / बांद्रा. 

१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१८. वित्त विभाग, कार्यासन सेवा-९ / व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. सामान्य प्रशासन विभाग, का. क्र. 33, मंत्रालय, मुंबई.१७) 

२०. निवडनस्ती (कार्यासन विशा-१ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निभत्ता-०४१४/ प्र.क्र.६५/विजा-१अ 


परिशिष्ट “ap 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र यांच्या अखत्यारित घटक कार्यालयातील 


'पोलीस अधिकारी व कर्मचारी 
अ.क्र. | पोलोस अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे | सन २०१४ च्या | सध्याच्या मानधन/ 
नाव निवडणुकी नेमणूकोचे ठिकाण | परिश्रमिक रक्‍कम 
दरम्यानचे रुपये 
नेमणूकीचे ठिकाण 
१. | सपोआ./मच्छिंद्र चव्हाण पोलीस आयुक्‍त, | पो.आ.लोहमार्ग, । २७,३६०/- 
२ पपोनिरी./ए.सी. मानोरे पुणे शहर मुंबई १६,२२३०/- 
पो.नि. जितेंद्र AAT जगदाळे । पो.अ.रायगड प्राचार्य, पो.क्र.के. | २४,४२०/- 
खंडाळा 
ड्‌ पोलीस उप आयुक्‍त, निलेश | पो.आ.सोलापूर । प्राचार्य, पो.क्र.के. 30,\920/- 
अष्टेकर शहर सोलापूर 
ष्‌. पो.नि. अरुण रखमाजी भार  । पो.आ. ठाणे शहर रा.पो.नि.क., २६,४००/- 
पोमसं कार्यालय 
म.रा., मुंबई. 
६. पो.नि. एस.एस. शिंदे पोलीस अधिक्षक, | पो.अ. अहमदनगर | २५,६५०/- 
७. ।पो.नि.जी.बी. ओमासे नांदेड २५,४२०/- 
८. | पो.नि. प्रकाश विश्‍वनाथ मुंढे । पो.अ. रायगड पो.अ. धुळे २२,६५०/- 
९, मपोना/९५८, परवीन | पो.अ. औरंगाबाद | पो.अ. औरंगाबाद | ११,१६०/- 
बदीयोददीन शेख 
१०. । पो.नि. पी.डी. प पोलीस आयुक्‍त, | --- २९,०२०/- 
११. | पो.नि. सुभाष शितोळे पुणे शहर २६, ४६०/- 
१२. । पो.नि. पो.बी. पवार २८,०५०/- 
१३. ।पो.नि. गाडगे २७,४७०/- 
१४. | पो.नि. सुरेश चौधरी २८,०५०/- 
१५. । पोउर्पने. राजु कोळपे १६,२३०/- 
१६. । पोउर्पाने. तमन्ना तंलगंर तडवी १४,८४०/- 
१७. | सपोह. राजेंद्र शिंदे १६,१८०/- 
१८. । सपोनि. अश्‍विनी बिंद्र पो.अ.रत्नागरी |-- | १८,९५०/- 
१९. | पो.ना.क्र. ५९२४/- दुर्योधन | पोलीस आयुक्‍त, | पोलीस १३,७६०/- 
सांडू शेजबळ कार्यालय, महासंचालक, 
२०. | पो.शि.क्र.३६७९, भरत मोहिते | बृहन्मुंबई कार्यालयामध्ये  । ११,१६०/- 
२१. | पो.शि.क्र०७०७२३, आनंद सलग्न १०,४४०/- 
भारत तांबे 
२२. । पो.शि.क्र.१४८९, सोमनाथ हरी | पोलीस आयुक्‍त, | पोलीस आयुक्‍त, | ११,०९०/- 
निकम कार्यालय, नाशिक शहर 
बृहन्मुंबई 
'एकूण रक्‍कम ४,६४,७१०/- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


anes निर्णय क्रमांकः निभत्ता-०४१४/ प्र.क्र.६५/विजा-१अ 


परिशिष्ट “ब” 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारित घटक कार्यालयातील 
पोलीस अधिकारी व कर्मचारी 


अ.क्र. 


पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्याचे नाव 


सन २०९४ च्या 
निवडणुकी 
दरम्यानचे 
नेमणूकीचे ठिकाण 


सध्याच्या 
नेमणूकीचे 
ठिकाण 


मानधन/ 
परिश्रमिक 
रक्‍कम रुपये 


स पो नि श्री. अरविद वसंत प 


पोलीस अधिक्षक, 
रायगड यांचे 
कार्यालय 


अपर पोलीस 
आयुक्‍त, संरक्षण 
व सुरक्षा यांचे 
कार्यालय 


२०,१२३०/- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


